अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागातील 
निरीक्षण अधिकारी (पुरवठा)/परिमंडळ अधिकारी, 
गट-ब (राजपत्रित) संवर्गात तात्पुरत्या पदोन्नतीने 
पदस्थापना देणेबाबत... 


नागपूर विभाग : 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन आदेश क्रमांक:-पदोन्न-२०२४/प्र.क्र.६०/ना.पु.१५ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु AH, HATHA, Hag - ४०००३२. 


दिनांक:- ०६ सप्टेंबर, २०२४. 


संदर्भ :-१) शासन निर्णय, सा.प्र.वि., क्र.एसआरव्ही-२०१५/प्र.क्र.३०३/का.१२, दि.१२.०९.२०१६. 

२) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. वेपुर-२०१९/प्र.क्र.८/सेवा-९, दि.२०.०२.२०१९. 

३) शासन निर्णय, सा.प्र.वि., क्र. एसआरव्ही-२०१८/प्र.क्र.१५९/कार्या.१२, दि.०१.०८.२०१९. 
४ शासन निर्णय, सा.प्र.वि., क्र.बीसीसी-२०१८/प्र.क्र.३६६/१६-ब, दि.०७.०५.२०२१. 

५) शासन अधिसूचना, सा.प्र.वि., महसूल विभाग वाटप नियम, दि.१४.०७.२०२१. 
) 
) 
) 
) 


2. 


६) शासन निर्णय, अ.ना.पु.व ग्रा.सं.वि., क्र.संकीर्ण-१०१७/प्र.क्र.१५६/ना.पु.१२, £4.92 08.2022, 

७) शासन अधिसूचना,अ.ना.पु.व ग्रा.सं.वि.,क्र.सेप्रनि-१२२०/प्र.क्र.१४०/ना.पु.१५, दि.२७.०३.२०२३. 
८) शासन निर्णय, सा.प्र.वि./१६-अ, क्र. दिव्यांग-२०२२/प्र.क्र.८३/१६-अ, दि.२०.०४.२०२३. 

९) शासन आदेशा, सम क्रमांक, दि.३०.०८.२०२४. 


-: शासन Beat :- 


अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागातील खालील तक्त्यात नमूद पुरवठा निरीक्षक, गट-क 
(वेतनश्रेणी 5-१०: २९२००-९२३००) यांना निवडसूची सन २०२२-२३ व निवडसूची सन २०२३-२४ मधून निरीक्षण 
अधिकारी (पुरवठा)/परिमंडळ अधिकारी, गट-ब (राजपत्रित) (वेतनश्रेणी 5-१४: ३८६००-१२२८००) या संवर्गात 
शासन आदेशा, दि.३०.०८.२०२४ अन्वये पदोन्नतीच्या कोट्यातील रिक्‍त पदांवर निव्वळ तात्पुरती पदोन्नती 
देण्यात आली आहे. 


आता, या आदेशाद्वारे संबंधित पदोन्नत अधिकाऱ्यांना या आदेशात नमूद अटी व शातींच्या अधीन राहून 
पदोन्नतीनंतरची पदस्थापना देण्यात येत आहे :- 


अ. | ay | निरीक्षण अधिकारी/परिमंडळ | महसूल विभाग निरीक्षण अधिकारी / परिमंडळ 
क्र. | श्रीम. अधिकारी यांचे नाव वाटप अधिकारी पदी पदोन्नतीनंतरची 
अधिसुचनेन्वये पदस्थापना 
वाटप केलेला 
महसूल विभाग 
| १_| २ ३ 8 दु 
| 9 | श्रीम. | शालीनी उसनराव बारस्कर नागपूर ता. मौदा, जि.नागपूर 
२ श्री. | सागर Yat बावरे नागपूर ब-परिमंडळ (मेडिकल), 
अन्नधान्य वितरण कर्यालय, नागपूर 
३ | श्री. | विलासधनराज निरगुडे नागपूर ता. नरखेड, जि.नागपूर 
४ | श्रीम. | दिपाली दत्ताजी बनसोड नागपूर ता. पारशिवनी, जि.नागपूर 
५ | श्री. | विक्की देवराव देवघरे नागपूर ता. सिरोंचा, जि.गडचिरोली 


शासन निर्णय क्रमांकः पदोन्न-२०२४/प्र.क्र.६०/ना.पु.१५ 


६ | श्रीम. | माधुरी सुधाकर इंगोले नागपूर ता. मुलचेरा, जि.गडचिरोळी 

७ | श्रीम. अनिता रमेश वानखेडे नागपूर ता. आर्वी, जि.वर्धा 

८ । श्री. | प्रशांत गणपत वासनिक नागपूर ता. जिवती, जि.चंद्रपूर 

९ | श्री. | युवराज निळकंठ बोरकर नागपूर ता.देसाइगंज, जि.गडचिरोली 
। १० | श्री. | सचिन भिमराव वानखेडे नागपूर ता.भामरागड, जि.गडचिरोली 
। ११ | श्री. | विजय तनकलाल मालाधरे नागपूर ता. आरमोरी, जि.गडचिरोली 
१२ | श्रीम. | राखी सुधाकर देशभ्रतार नागपूर ता. सावली, जि. चंद्रपूर 
१३ । श्रीम. अर्चना चरणदास शाहारे नागपूर ता.पवनी, जि. भंडारा 
१४ । श्रीम. | विभावरी वसंतराव घुक्षे नागपूर ता. उमरेड, जि.नागपूर 

१५ | श्री. | कुणाल रुपेन गजभिये नागपूर ता. सावनेर, जि.नागपूर 
१६ | श्री. | प्रविण दामोदर आंबुलकर नागपूर ता. तुमसर, जि.भंडारा 
qo । श्रीम. | वैश्षाली सुभाषचंद्र आंबेकर नागपूर ता.गडचिरोली, जि.गडचिरोली 
१८ | श्रीम. | भारती शारद गभणे नागपूर ता.पोभुर्णा, जि.चंद्रपूर 

१९ | श्रीम. | आशा प्रेम निशाद नागपूर ता. एटापल्ली, जि.गडचिरोली 
२० | श्री. । व्यंकटराव गोपीचंद वैरागडे नागपूर ता. अहेरी, जि.गडचिरोली 
२१ | श्री. | aida सुखदेव झोडापे नागपूर ता. गोंडपिपरी, जि.वंद्रपूर 
२२ | श्री. | भुषण अशोकराव राऊत नागपूर ता.कारंजा घाडगे, जि.वर्धा 
२३ | श्रीम. | मेनकाश्रीराम राठोड (चव्हाण) नागपूर ता.नागपूर (ग्रामीण), जि.नागपूर 
२४ | श्री. | वैभव गुलाबराव खैरकर नागपूर ड-परिमंडळ (इतवारी), 

अन्नधान्य वितरण कार्यालय, नागपूर 

२५ | श्रीम. | हेमराज्ञी जनार्दन वरठी नागपूर ता. आष्टी, जि.वर्धा 
२६ | श्री. | राजेश रमेडा शिरभाते (दिव्यांग) नागपूर ता. मुल, जि.चंद्रपूर 
२७ | श्री. | मंगेश रामकृष्ण ढवळे नागपूर ता.कळमेश्वर, जि.नागपूर 
२८ | श्री. | सतीष मदनराव डोंगरे नागपूर ता.सालेकसा, जि.गोदिया 
२९ | श्री. | संदेश नत्थुजी हलमारे नागपूर ता.रामटेक, जि.नागपूर 
३० | श्री. | गौरव किशोर भांडेकर नागपूर ता.हिंगणघाट, जि.वर्धा 
३१ | श्रीम. | प्रियंका लक्ष्मणराव खाडे नागपूर ता.कुही, जि.नागपूर 
३२ | श्री. | विशाल निरंजन गवई नागपूर ता. वर्धा, जि. वर्धा 
३३ | श्रीम. | मोनिका केडाव गजभिये नागपूर ता.काटोल, जि.नागपूर 
३४ | श्री. | निशिकांत कृष्णकांत बदमोरे नागपूर ता.कामठी, जि.नागपूर 
३५ | श्रीम. | आचल गजानन बांगरे नागपूर ता.सेलू, जि.वर्धा 
३६ | श्री. | प्रशांत पुडलिक अंबादे नागपूर ता.धानोरा, जि.गडचविरोली 
३७ | श्री. | धिरज प्रल्हाद पुरी नागपूर ता.देवरी, जि.गोदिया 
३८ | श्री. | afta उत्तमराव कांबळे नागपूर ता.ब्रम्हपुरी, जि.चंद्रपूर 
३९ | श्री. | पोचीराम रामा कापडे नागपूर ता. भंडारा, जि.भंडारा 
go | श्री. | संतोष देवराव सोनकुसरे नागपूर ता. वरोरा, जि. चंद्रपूर 
४१ | श्रीम. | मोनिका सुनिल राऊत नागपूर ता.चार्मोशी, जि.गडविरोली 
४२ | श्री. | प्रविण योगिराज वानखेडे नागपूर ता. चिमूर, जि.चंद्रपूर 
४३ | श्रीम. | सोनाली अभय कथडे नागपूर ता.राजुरा, जि.चंद्रपूर 
४४ | श्री. | उमाकांत जगन्नाथ पारधी नागपूर ता. कोरपना, जि.चंद्रपूर 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पदोन्न-२०२४/प्र.क्र.६०/ना.पु.१५ 

३. मा. सर्वाच्च न्यायालयात दाखल विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ च्या अधिन राहून व शासन 
निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग/१६-ब, दि.०७.०५.२०२१ मधील सूचनांनुसार व सदर शासन निर्णय प्रकरणी 
मा.उच्च न्यायालय, मुंबई येथे दाखल याचिकेवरील अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून सदर तात्पुरती पदोन्नती 
देण्यात येत आहे. 


४. सदर अधिकाऱ्यांना निरीक्षण अधिकारी (पुरवठा)/परिमंडळ अधिकारी, गट-ब (राजपत्रित) या पदावरील 
तात्पुरती पदोन्नती खालील अटींच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे :- 
१) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग/१६-अ, दि.२०.०४.२०२३ अन्वये दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना गट-अ व 
गट-ब मधील पदांवर पदोन्नतीबाबत दिलेल्या सूचनांनुसार सदर पदोन्नतीस मान्यता देण्यात येत आहे. 
२) सदर पदोन्नती निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपाची असल्याने या तात्पुरत्या पदोन्नतीच्या परिणामी संबंधित 
अधिकाऱ्यांना नियमित पदोन्नतीचे कोणतेही हक्‍क प्राप्त होणार नाहीत. 
३) सदर पदोन्नतीचे पद गट-ब (राजपत्रित) असल्याने, सदर पदावर देण्यात आलेली पदोन्नती (निवडसूची) 
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या मान्यतेच्या अधीन राहील. 


प्‌. पुरवठा निरीक्षक, गट-क या संवर्गातून निरीक्षण अधिकारी (पुरवठा), गट-ब ॒या संवर्गात पदोन्नत 
झालेल्या अधिकारी यांनी पदस्थापनेच्या पदावर रूजू होवून कार्यभार स्विकारल्यानंतरच निरीक्षण अधिकारी 
(पुरवठा) (वेतनश्रेणी 5-१४: ३८६००-१२२८००) या संवर्गाच्या वेतनाचे लाभ अनुज्ञेय राहतील. 

६. म.ना.से. (सुधारित वेतन) नियम, २०१९ वेतननिश्चितीसंबंधी शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, 
दिनांक २०.०२.२०१९ मधीळ परिच्छेद १३ (4) नुसार सदर पदोन्नत अधिकारी यांनी विहित मुदतीत 
वेतननिश्चितीचा विकल्प देणे आवश्‍यक राहील. 


७. महसूल विभाग वाटप अधिसूचना, दि.१४.०७.२०२१ मधील तरतुदीनुसार सदर अधिकारी यांना महसूल 
विभागाचे वाटप करून त्यानुसार पदस्थापना देण्यात आली आहे. 


८. सर्व पदोन्नत अधिकाऱ्यांस पदोन्नतीच्या पदावर तात्काळ रुजू होण्यासाठी आदेझाच्या दिनांकापासून 
एकतर्फी कार्यमुक्त करण्यात येत आहे. सदर आदेश हेच कार्यमुक्‍तीचे आदेश असून संबंधित कार्यालयाने नव्याने 
कार्यमुकती आदेशा निर्गमित करण्याची आवश्यकता नाही, त्यामुळे इतर कोणत्याही आदेशाची वाट न पाहता सर्व 
पदोन्नत अधिकाऱ्यांनी पदोन्नतीने पदस्थापना दिलेल्या पदावर व ठिकाणी तात्काळ रुजू व्हावे. 


९. संबंधित उप आयुक्त (पुरवठा)/जिल्हा पुरवठा अधिकारी/अन्नधान्य वितरण अधिकारी यांनी पदोन्नत 
अधिकारी पदस्थापनेच्या ठिकाणी रुजू झाल्यानंतर त्यांचा रुजू अहवाल 1॥80५॥१५.॥॥॥७०७७५०५.॥ या ई मेल 
वर शासनास तात्काळ पाठवावा. 

१०. ‘Baxaras निर्गमित केल्यानंतर, महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेतर सेवा आणि निलंबन, 
बडतर्फी व सेवेतून काढून टाकणे यांच्या काळांतील प्रदाने) नियम, १९८१ मधील नियमांनुसार दिलेल्या विहित 
अवधीतच, सदर अधिकाऱ्यांनी पदस्थापनेच्या ठिकाणी रुजू होण्याची दक्षता घ्यावी. अन्यथा या विहित 
कालावधीत पदस्थापनेच्या पदावर रुजू न झाल्यास, त्यांचा अनुपस्थितीचा कालावधी हा "अकार्यदिन" 
(dies non) म्हणून गणला जाईल. 


११. संबंधित stare शासनाच्या पूर्व परवानगीशिवाय कोणत्याही कारणास्तव रजा मंजूर करू नये. 
तसेच, महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम, १९८१ मधील नियम-३० (सी) नुसार मुळ कार्यालयाने सदर 
अधिकाऱ्यांचे कोणत्याही प्रकारचे रजेचे अर्ज स्विकारू नयेत. असे अर्ज सादर केल्यास अज्ञा अर्जाची दखल 
घेण्यात येणार नाही. 

१२. शासन निर्णय, सा.प्र.वि., क्र.एसआरव्ही-२०१५/प्र.क्र.३०३/का.१२,दि.१२.०९.२०१६ अन्वये सदर 
पदोन्नत अधिकारी यांनी निरीक्षण अधिकारी (पुरवठा), गट-ब संवर्गातील पदोन्नती नाकारल्यास त्यांचे नाव 
संबंधित निवडसूचीतून काढून टाकून पुढील दोन वर्षी होणाऱ्या निवडसूच्यांमध्ये त्यांच्या नावाचा विचार न करता 
तिसऱ्या वर्षाच्या निवडसूचीत निरीक्षण अधिकारी पदावरील पदोन्नतीसाठी पात्रता तपासण्यात येईल. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः पदोन्न-२०२४/प्र.क्र.६०/ना.पु.१५ 
१३. सदर अधिकाऱ्यांची निरीक्षण अधिकारी (पुरवठा), गट-ब (राजपत्रित) संवर्गातील तात्पुरती पदोन्नती ही 
सदर अधिकाऱ्यांविरुध्द प्रस्तुत आदेशाच्या दिनांकापर्यंत कोणत्याही प्रकारची विभागीय चौकशी सुरु झालेली 
नाही वा प्रस्तावित नाही, या धारणेच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. त्यानुसार संबंधित उप आयुक्‍त (पुरवठा) 
यांनी खातरजमा करून संबंधित अधिकाऱ्यांविरुध्द विभागीय चौकशीची कार्यवाही सुरु वा प्रस्तावित असल्यास 
शासनास अवगत करावे. 
१४. संबंधित उप आयुक्‍त (पुरवठा) यांनी उपरोक्‍त अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नतीने रिक्‍त होणाऱ्या पुरवठा निरीक्षक, 
गट-क संवर्गातील पदाचा अतिरिक्त कार्यभार अन्य निरीक्षण अधिकारी/पुरवठा निरीक्षक यांच्याकडे 
सोपविण्याची कार्यवाही आपल्या स्तरावरून तात्काळ करावी. 
१५. सदर आदेशान्वये पदोन्नती दिलेल्या पदांवर कार्यरत असणाऱ्या महसूल व वन विभागातील अधिकारी 
यांच्या सेवा, याच आदेझान्वये त्यांच्या मूळ महसूल व वन विभागास प्रत्यावर्तीत करण्यात येत आहेत. 
१६. सदर झासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०९०६१३५३५३५५०६ असा आहे. सदर आदेशा डिजिटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


igitally signed by ASMITA RAVINDRA PATIL 


ASMITA डू 
RAVINDRA PATIL कळ 
(अस्मिता पाटील) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
सर्व संबंधित अधिकारी. 
प्रत:- 
१) मा. मुख्यमंत्री यांचे अप्पर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


) 
) मा. उपमुख्यमंत्री (गृह) यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

) मा. उपमुख्यमंत्री (वित्त) यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

) मा. मंत्री (अ.ना.पु. व ग्रा.सं.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

) महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 

) अ. मु. स. (महसूल), महसूल व वन विभाग यांचे विशेष कार्यकारी अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई. 
) प्रधान सचिव (अ.ना.पु. व ग्रा.सं.वि.) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

) सर्व विभागीय आयुक्त. 

) सर्व जिल्हाधिकारी. 

१०)सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, बेलापूर, नवी मुंबई. 

११)सह सचिव, सा.प्र.वि./सेवा-१, मंत्रालय, मुंबई. 

१२)सर्व उप आयुक्‍त (पुरवठा). 

१३)सर्व जिल्हा पुरवठा अधिकारी/सर्व अन्नधान्य वितरण अधिकारी. 

)सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

१५)सर्व सहसचिव/उपसचिव/अवर सचिव/कक्ष अधिकारी, अ.ना.पु.व ग्रा.सं.वि., मंत्रालय, मुंबई. 
१६)उप सचिव (ई-९), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१७)निवड नस्ती, ना.पु.१५. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


